विषय 


संदर्भ 


ज्ञापन.- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन ज्ञापन क्र. एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/दोन/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ३० मार्च २०१९. 


:- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 


including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected 
States” या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या प्रयोजनासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय 


वर्षाच्या सुधारित अंदाजांनुसार राज्य हिस्सा (४० टक्के) अनुदान खर्च करण्यास 
मंजुरी देण्याबाबत. 


8) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ-०११८/ प्र.क्र.५८/ पोल-७, दिनांक 
०५.०४.२०१८. 

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एलडब्ल्युई विभाग, यांचे पत्र क्र. १८०१५/ ०२/ 
२०१८- एलडब्ल्युई-४, दिनांक ०६.०७.२०१८. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ-०११८/ प्र.क्र.५८/ पोल-७, दिनांक 
१५.०९.२०१८. 

शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.पीडब्ल्युएफ-०११८/ प्र.क्र.५८/ पोल-७, दिनांक 
२५.०९.२०१८. 

शासन पत्र, गृह विभाग, क्र. एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ पोल-७, दिनांक 
०७.१२.२०१८. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 
२५.०१.२०१९. 

म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. यांचे पत्र क्र. पोगृम/ 
लेखा-शाखा/ न.क्र.४५(१)/ ७३७/ २०१९, दिनांक ०७.०३.२०१९. 


पोळीस महासंचाळक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २१-आ/ 
१९५/ एसआयएस-स्कीम/ १५१/ २०१७, दिनांक १३.०३.२०१९. 


१०) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र. एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ पोल-७, दिनांक 


98.03.2098. 


भारत सरकार, Ve मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 


including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected States” UT 
योजनेच्या प्रयोजनांसाठी, सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाच्या सुधारित अंदाजांनुसार ye 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/दोन/पोल-७ 


विथाग-यागणी क्रमांक Ft-90, ४०4१५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च 00, २०७, राज्य पोळीस 
(00) (००/०& नक्षलग्रस्त थागामध्ये FACT WAR ठाणे गांधणे (४० टक्के राज्य हिस्सा) 
GAA (0440298) या तपशीलवार लेखाशीर्षाखाळी “५३-मोठी बांधकामे” या 
उद्दिष्टाकरिता रु.६,००,००,०००/- (रुफ्ये सहा कोटी फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात 
आले आहे. उक्त रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली द्वारे वितरित करण्यात आली आहे. 


२. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडब्ल्युएफ-०११८/ प्र.क्र.५८/ पोल-७, दिनांक 
१५.०९.२०१८, द्वारे उक्त तपशीलवार लेखाशीर्षाखाळी “५३-मोठी बांधकामे” या 
उद्दिष्टाकरिता चालू (सन २०१८-१९) वित्तीय वर्षात मंजूर अनुदानापैकी रु.२,००,००,०००/- 
(रुपये दोन कोटी फक्त) वितरित करणे व खर्च करणे यांकरिता मंजुरी देण्यात आली होती. 
बाकी रु.४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी फक्त) खर्च करण्यास, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


३. उक्त रक्कम अर्थात रु.४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी फक्त) कोषागारातून 
काढून ती संबंधितांना प्रदान करण्याच्या प्रयोजनासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली 
परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


४. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, यांनी उक्त रक्‍कम कोषागारातून 
काढून ती व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., 
यांना प्रदान करावी. 


५. व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., यांनी 
उक्त रक्‍कम ही “Special Infrastructure Scheme (SIS), including construction of 250 
Fortified Police Stations in LWE affected States” या योजनेखाली मंजूर करण्यात आलेले 
२० पोलीस ठाणे/ उप पोलीस ठाणे यांच्या इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी खर्च करावी. 


६. हे ज्ञापन, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 
दिनांक ०२.०४.२०१८ आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दिनांक २५.०१.२०१९ यांच्या अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०११२३७२०४८२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


४: गी 
SW A p N | | 2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 18449 
=2ND 


3f2735ad885627, postalCode=400032, street: 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 


serialNumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d 1b9532 
p A | R F 2e66d2ccSedf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 

Date: 2019.04.01 12:45:09 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन HAH: एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/दोन/पोल-७ 


२) व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई. 
३) अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, म.रा., मुंबई. 
४) पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर. 

) 

) 


५) पोलीस अधीक्षक, गोंदिया. 
६) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
पते 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ गोंदिया/ गडचिरोली. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


